महिला व बाल विकास अधिकारी, (जि.प) जिल्हा परिषद / 
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी / सहा.आयुक्त / 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) व तत्सम पदे गट-अ, 


या संवर्गातील अधिका-यांच्या विनंती बदल्या सन २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन आदेश क्रमांक : मबाआ २०१९/प्र.क्र.४०/का.७ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) / 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 39 मे, २०१९ 


शासन आदेशा 


जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या विनंतीनुसार पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिका-यांचे नाव सध्याचे कार्यरत कार्यालय विनंतीनुसार बदलीने पदस्थापनेचे 

क्र कार्यालय 

a 2 3 1४] 

; श्री.डी. व्ही. हिवराळे सहाय्यक आयुक्त, (aM), पुणे । बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ना),पिंपरी चिंचवड (विभागीय 
उपआयुक्त, महिला व बाल 
विकास,पुणे विभाग या पदाचा 
अति.कार्यभार कायम ठेवण्यात येत 
आहे) 

२ | श्रीम. तृप्ती ढेरे जिल्हा महिला व बाळ विकास बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 

अधिकारी,औरंगाबाद मुलुंड (पूर्व) 

३ | श्री.नितीन मस्के जिल्हा महिला व बाल विकास सहाय्यक आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 

अधिकारी,कोल्हापूर विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

४ | श्री.सचिन साबळे सहाय्यक आयुक्त, एबाविसेयो, बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 

नवी मुंबई गोरेगाव (पूवी 
५ श्री. सुरेश cod बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नो), 
(ना), अहमदनगर-२ कोथरुड 

६ | श्रीम. अपर्णा कोल्हे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी जिल्हा महिला व बाल विकास 
(ना), बल्लारपूर-चंद्रपूर अधिकारी,नागपूर 

७ | श्रीम. उषा जाधव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 
(ना), अंबरनाथ पिंपरी-२ 

८ | श्री. संजय गणवीर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी महिला व बाळ विकास अधिकारी, 
(ना), गडचिरोली (जि.प) जिल्हा परिषद गोंदिया 

९. श्री. ए. यु. खरात महिला व बाल विकास अधिकारी, | जिल्हा महिला व बाल विकास 
(जि.प) जिल्हा परिषद जालना अधिकारी, जालना 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ २०१९/प्र.क्र.४०/का.७ 


अ. अधिका-यांचे नाव पध्याचे कार्यरत कार्यालय विनंतीनुसार बदलीने पदस्थाप 

क्र. कार्यालय 

शि ०. | श्रीम. एस. डी. लोढे जिल्हा महिला व बाल विकास महिला व बाल विकास अधिकारी, 
अधिकारी,जालना (जि.प) जिल्हा परिषद जालना 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे पदस्थापना 
देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेडा तात्काळ निर्गमित करावेत. 
3. वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, 


सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा 
मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 

५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनाने देण्यात आलेल्या पदावर रुजू 
करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या 
कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी 
वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन 
घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / 
परिपत्रकांतील निदेश्ांचे पालन करावे. 

६. सदरहू बदल्या हया विनंती बदल्या असल्याने उपरोक्त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५३११५५८४०५४३० असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
La | 5 i n 9 2.5.4.20= 
Ramchandra Gujar कणाच 


Date: 2019.06.01 14:23:58 +05'30' 


y Lalsing Ramchandra Gujar 
ou=| 


ernment Of Maharashtra, Women And Child 
ostalCode: 


032, st=Maharashtra, 
a. 44266d360de02a2494e 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 
३. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. मा.सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 
६. सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ २०१९/प्र.क्र.४०/का.७ 


७. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
८. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

९. सर्व संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

१०. निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


